महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार 
(नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ अन्वये 
निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व माथाडी 
मंडळामध्ये सुसूत्रता ठेवण्यासाठी व अधिनियमामध्ये 
WRI त्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने गठीत 
करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र. १/कामगार-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-२७/०३/२०१८ 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्रमांक:- युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र. १/कामगार-५, दि.१७/०१/२०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक युडबल्युए-२०१८/प्र.क्र.१/कामगार-५, दि.१४/०३/२०१८ 


शासन नणय :- निर्णय :- 


महाराष्ट्र माथाडी, हमाळ आणि इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व 
कल्याण) अधिनियम, १९६९ अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या विविध माथाडी मंडळाच्या कामकाजामध्ये 
सुसूत्रता येण्यासाठी व अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरिता संदर्भाधीन दि.१७/०१/२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयाअन्वये कामगार आयुक्त यांच्या स्तरावर अभ्यासगटाची नियुक्‍ती व अभ्यासगटाची 
कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच दि.१४/०३/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाअन्वये सदर 
अभ्यासगटामध्ये माथाडी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. 


राज्यातील विविध माथाडी कामगार संघटनानी शासनाकडे दाखल केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने या 
शासन निर्णयान्वये संदर्भाधिन दि.१७/०१/२०१८ व दिनांक १४/०३/२०१८ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे 
घेण्यात येत आहेत. अभ्यासगटासंदर्भात आवश्‍यक ते सुधारीत आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक क्र. २०१८०३२७१७१९५३१११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


M a n d a r en signed by Mandar Rameshchandra Karnik ss 
Rameshchandra oe 
Karni k जि ळकत यी 
(मंदार कर्णिक) 
शासनाचे उप सचिव. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, अ-६, मंत्रालय समोर,नरिमन पॉईट, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१८/प्र.क्र. १/कामगार-५ 


& . 


-0 
— 
es 


१६. 


१७ 


१८. 


१९ 
२० 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा.श्री.शशिकांत जयवंतराव fare, विधानसभा सदस्य तथा कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माथाडी, 
ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन (रजि.) जीवराज भानजी शाह मार्केट, ३ रा मजला, मस्जीद रेल्वे 
स्टेशन जवळ, मुंबई 

मा.श्री.नरेंद्र अण्णासाहेब पाटीलळ,विधानपरिषद सदस्य तथा सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य, माथाडी, 
ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन (रजि.) जीवराज भानजी शाह मार्केट, ३ रा मजला, मस्जीद रेल्वे 
स्टेशन जवळ, मुंबई 

मा.श्री. शिवाजी seu पाटील,अध्यक्ष, भारतीय जनता कामगार संघ,शॉप नं.१/२,लक्ष्मण द्वारका 
अपार्टमेंट, श्री. मा. बालनिकेतन झाळेच्या बाजूला, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, कोपरी, ठाणे(पूर्वी 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई, 

. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई, 

. सर्व सह/ उप सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सह कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई, 
कामगार उप आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, मुंबई 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, सर्व माथाडी मंडळे, 

. सर्व अवर सचिव /कार्यासन अधिकारी, कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

, निवड नस्ती (कामगार-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


